RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ६६ ( २) ] 


मंगळवार, जून ५ , २०१८ / ज्येष्ठ १५ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ११२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ जून २०१८ . 

अधिसूचना 
विद्युत अधिनियम, २००३. 

क्रमांक निवड-२०१७/ प्र.क्र .४६०/ऊर्जा-५. -विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६) ( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त 
अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) त्याच्या कलम ८२ चे पोट -कलम ( ५ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा आणि त्या बाबतीत त्यास सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ८५ खाली गठित करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , श्री. मुकेश खुल्लर यांची, 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ८२ चे पोट - कलम (१) याखाली स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे, 
सदस्य म्हणून ते पदभार स्वीकारतील त्या दिनांकापासून नियुक्ती करीत आहे. सदर सदस्याच्या सेवेचा कालावधी व सेवाशर्ती 
विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम ८९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद सिंह, 


प्रधान सचिव (ऊर्जा). 


भाग चार - अ --- ११२ 


( १ ) 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून ५, २०१८ / ज्येष्ठ १५ , 


शके १ ९ ४० 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 


Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 5th June 2018 . 


NOTIFICATION 


ELECTRICITY ACT, 2003 . 


No. NIVAD . 2017 /C.R . 460 /Energy 5. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 5 ) 
of section 82 of the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003 ) (hereinafter referred to as " the said Act”) 
and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra on the 
recommendation of the Selection Committee constituted under section 85 of the said Act, hereby 
appoints Mr. Mukesh Khullar, with effect from the date he assumes charge , as a "Member" of the 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission constituted under sub -section ( 1) of section 82 of the 
said Act. The term of office and conditions of service ofMembers shall be applicable as mentioned in 


the section 89 of Electricity Act, 2003 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ARVIND SINGH , 


Principal Secretary (Energy ) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


